RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg. No. MCS/174/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ३ ] 


सोमवार , जानेवारी ९, २०१७/ पौष १९ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १३, किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 

नगरविकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ७ वा मजला, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जानेवारी २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक न्यायाप्र - २०१५ / प्र. क्र .४४३ / नवि -१७. - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चे पोट - कलम ( १), (१अ) आणि ( २) यांच्या तरतुदीनुसार , शासन अधिसूचना , नगर 
विकास विभाग, क्र . एमसीओ.२०१४/ प्र.क्र . १७७/ नवि -१४ , दिनांक १५ जुलै २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे. ) प्रसिद्ध केली असून , त्याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने अक्कलकुवा नगर पंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले होते व उक्त संक्रमणात्मक क्षेत्रासाठी अक्कलकुवा नगरपंचायत गठीत केली होती . 

आणि ज्याअर्थी, सदर अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हानीत करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाच्या आता निदर्शनास आले आहे की , उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी विहित कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात 
आले नाही; 

आणि ज्याअर्थी, रिट याचिका क्र . ८१७७/ २०१५ संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेल्या आदेशानुसार सदर 
अधिसूचना राज्य शासनाकडून आस्थागीत करण्याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार उक्त रिट याचिका खारीज करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या प्रकरणाचे नव्याने कार्यवाही करण्यासाठी तातडीने उक्त अधिसूचना रद्द करण्याचेविचाराधीन आहे ; 

आणि, क्रमांक ज्याअर्थी महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम 
३४१ अ चे पोट- कलम (१), (१अ) आणि ( २) यांच्या व महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अधिनियम ( १९०४ चा १) च्या कलम २१ च्या तरतुदीनुसार 
व त्या संदर्भातील अन्य सर्व अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिसूचना रद्द करणेबाबत अधिसूचना काढण्यासंदर्भात शासन उद्घोषणा 
नगर विकास विभाग क्रमांक न्यायाप्र- २०१५ / प्र. क्र . ४४३ / नवि -१७, दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ प्रसिद्ध केली असून त्यासंदर्भात आक्षेप मागविले 
आहेत ; 


भाग एक - अ-( म.उ.वि .)- ३-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


आणि, ज्याअर्थी उक्त उदघोषणेच्या अनुषंगाने प्राप्त आक्षेप / हरकती शासनाने विचारात घेतल्या आहेत . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ 
चे पोट - कलम ( १), ( १अ ) आणि ( २) यांच्या व महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अधिनियम (१९०४ चा १) च्या कलम २१ च्या तरतुदीनुसार व त्या 
संदर्भातील अन्य सर्व अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन उक्त अधिसूचना रद्द करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज. ना . पाटील , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 9th January 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No . Nyayapra - 2015 /CR .443/UD - 17 . — Whereas by the Government Notification , Urban 
Development Department, No. MCO - 2014 / C .R . 177/UD 14 , dated the 15th July 2015 (hereinafter 
referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by the sub 
sections ( 1 ), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah .XL of 1965 ), the Government of Maharashtra 
has specified the local area of the Akkalkuwa Nagar Panchayat as a transitional area and has 
constituted the “ Akkalkuwa Nagar Panchayat” for the said local area . 


And whereas , the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the High 
Court Judicature at Bombay ; . 

And whereas , it has also been brought to the notice of the State Government that the 
procedural requirements prior to the publication of the said notification have not been complied 
with ; 


And whereas, the Aurangabad Bench of the High Court of Judicature at Bombay has vide its 
order dated the 4th December 2015 , passed in writ petition No. 8177 of 2015 in view of the 
communication from the State Government to keep the said notification in abeyance , disposed of 
the said Writ Petition ; 


And whereas , with the view to take fresh proceedings in the matter , it is considered expedient 
to rescind the said notification ; 


And whereas , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1), ( 1A ) and ( 2 ) of section 
341A of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 (Mah .XL of 1965 ) read with sections 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ) 
and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtara published 
proclamation No. Nyayapra - 2015 /CR .443 /UD - 17 dated 27th September 2016 and invited objection 
to its proposal of rescinds the notification ; 


And whereas, the objections received , pursuant to the said proclamation within the period 
specified therein , have been considered by the Government ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1), ( 1A ) and ( 2 ) of section 
341A of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 (Mah .XL of 1965 ) read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( 1 of 1904 ) 
and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the said notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. N . PATIL 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक ९ जानेवारी २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी - २०१५ /प्र.क्र .३/ अक्कलकुवा (१) /पंरा- ५. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप 
विभाग , दिनांक १५ जुलै २०१५ वरील पृष्ठ क्र .१८ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( सन 
१९६२ चा महा. अधिनियम-पाच) च्या कलम- ४ चे पोट- कलम (१ ) यासह कलम २५४ च्या पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अधिसूचना क्र . झेडपीबी - २०१५ /प्र.क्र .३/ अक्कलकुवा (१) / 
पंरा -५ , दिनांक १५ जुलै २०१५ ( यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा उल्लेख करण्यात येत आहे.) द्वारे अक्कलकुवा निवडणूक विभागातील 
अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्राचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र दिनांक १५ जुलै २०१५ पासून नंदूरबार जिल्ह्यातून वगळण्यात येत 
असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप विभाग, दिनांक १५ जुलै २०१५ वरील पृष्ठ क्र.१ अन्वये प्रसिद्ध 
झालेली आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा . चाळीस) च्या कलम ३४१ ( अ) च्या 
उप कलम ( १), (१अ) आणि ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या नगरविकास विभागाच्या अधिसूचना 
क्र . एमसीओ-२०१४ /प्र.क्र .१७७/ / नवि -१४ , दिनांक १५ जुलै २०१५ द्वारे नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र हे 
संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करून तसेच सदर अधिसूचने सोबतच्या अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अक्कलकुवा नगर 
पंचायतीची हद्द ठरवून, अक्कलकुवा नगर पंचायत या नावाने नगर पंचायत महाराष्ट्र शासनाने गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभागाच्या उक्त अधिसूचनेस मा . मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आव्हानित करण्यात 
आले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, उव 


प्रसिद्धी देण्यात आलेली नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास 

या बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली 


आहे; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचना आस्थगित ठेवण्यात येत असल्याबाबत मा .न्यायालयास कळविल्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने रिट 
याचिका क्रमांक ८१७७/ २०१५ संदर्भाने दिनांक ४ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सदरची रिट याचिका निकाली काढलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, याप्रकरणी नव्याने कार्यपद्धती अवलंबावी लागणार असल्याने, उक्त अधिसूचना रद्द करणे इष्ट आहे ; 


त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महा . अधिनियम -पाच ) च्या कलम- ४ चे 
पोट- कलम (१) यासह कलम २५४ च्या पोट- कलम (१) चा खंड ( क ) आणि महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अधिनियम ( सन १९०४ चा एक ) च्या 
कलम -२१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या दिनांक १५ जुलै २०१५ ची उक्त अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 -Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

dated the 9th January 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYATS SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB . 2015 / C . R . 3 /Akkalkuwa ( 1 )/PR -5 . — Whereas by Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. ZPB - 2015 /CR - 3 /Akkalkuwa ( 1 )/PR - 5 dated 
the 15th July 2015 , issued in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of 
section 254 read with sub -section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962 ), published in the Maharashtra Government Gazette , 
Extraordinary Part 1 - A , Central Sub - Division , dated 15th July 2015 , at page 19 , (hereinafter 
referred to as “ the said notification ” ),under which the Government of Maharashtra had declared 
that local areas comprising the whole area of the Village Panchayat of Akkalkuwa of Akkalkuwa 
Electoral Division is excluded from the Nandurbar District , with effect from the 15th July 2015 ; 

And whereas, by Government Notification , Urban Development Department, No. MCO . 2014 / 
C . R . 177 //UD - 14 , dated the 15th July 2015 , issued in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1 ), ( 1A ) and ( 2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) , published in the Maharashtra Government 
Gazette , Extraordinary Part 1 - A , Central Sub -Division , dated the 15th July 2015 , at page 3 under 
which the Government of Maharashtra has specified the whole area of the Village Panchayat , 
Akkalkuwa in Nandurbar District , as a transitional area , and constituted a Nagar Panchayat by 
the name of Akkalkuwa Nagar Panchayat, and the boundaries of the said Akkalkuwa Nagar 
Panchayat has been specified in Schedule “ B ” appended thereto ; 

And whereas , the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the 
Bombay High Court; 

And whereas , it has also been brought to the notice of the State Government that the 
procedural requirements prior to the publication of the said notification have not been complied 
with ; 

And whereas, the Aurangabad Bench has vide its order dated the 4th December 2015 , passed 
in Writ Petition No. 8177 of 2015 , in view of the communication from the State Government to 
keep the said notification in abeyance, disposed of the said Writ Petition ; 

And whereas, with a view to take fresh proceedings in the matter, it is considered expedient 
to rescind the said notification . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 
254 read with sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act , 1961(Mah . V of 1962) and section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( 1 of 
1904 ) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
rescinds the said notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


417 10 — 37-( 4 .3 . fq .) — 3 - 7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक ९ जानेवारी २०१७ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

____ क्रमांक झेडपीबी- २०१५ / प्र.क्र . ३ / अक्कलकुवा ( २)/पंरा-५. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप 
विभाग, दिनांक १५ जुलै २०१५ वरील पृष्ठ क्र . १६ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ 
( सन १९६२ चा महा. अधिनियम पाच ) च्या कलम ५ यासह कलम २५६ च्या पोट -कलम (१ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अधिसूचना क्र . झेडपीबी -२०१५ / प्र.क्र . ३/ अक्कलकुवा (२) /पंरा- ५ , 
दिनांक १५ जुलै २०१५ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात येईल.) द्वारे अक्कलकुवा निर्वाचक गणातील अक्कलकुवा 
ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्राचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र दिनांक १५ जुलै २०१५ पासून नंदूरबार जिल्ह्यातून वगळण्यात येत असल्याचे 
महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग एक - अ, मध्य उप विभाग, दिनांक १५ जुलै २०१५ वरील पृष्ठ क्र .१ अन्वये 
प्रसिद्ध झालेली आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. चाळीस ) च्या कलम ३४१ 
( अ) च्या पोट - कलम (१), ( १ अ) आणि ( २) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या नगरविकास विभागाच्या 
अधिसूचना क्र . एमसीओ- २०१४/ प्र.क्र.१७७/ / नवि -१४, दिनांक १५ जुलै २०१५ द्वारे नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत असलेले 
संपूर्ण क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करून तसेच सदर अधिसूचने सोबतच्या अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अक्कलकुवा 
नगर पंचायतीची हद्द ठरवून , अक्कलकुवा नगर पंचायत या नावाने नगर पंचायत महाराष्ट्र शासनाने गठित केली आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभागाच्या उक्त अधिसूचनेस मा . मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आव्हानित करण्यात 
आले होते ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस कार्यपद्धतीनुसार पूर्व प्रसिद्धी देण्यात आलेली नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात 
आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचना आस्थगित ठेवण्यात येत असल्याबाबत मा . न्यायालयास कळविल्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने 
रिट याचिका क्रमांक ८१७७/ २०१५ संदर्भाने दिनांक ४ डिसेंबर २०१६ रोजीदिलेल्या आदेशान्वये सदरची रिट याचिका निकाली काढलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, याप्रकरणी नव्याने कार्यपद्धती अवलंबावी लागणार असल्याने , उक्त अधिसूचना रद्द करणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महा. अधिनियम पाच ) च्या कलम ५ यासह 
कलम २५६ च्या पोट- कलम (१) चा खंड ( ख ) आणि महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अधिनियम ( सन १९०४ चा एक ) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून ग्रामविकास व 
जलसंधारण विभागाच्या उक्त दिनांक १५ जुलै २०१५ची उक्त अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 -Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, 

dated the 9th January 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB - 2015 /CR - 3 /Akkalkuwa ( 2 )/PR -5 . — Whereas by the Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. ZPB - 2015 /CR - 3 / Akkalkuwa ( 2 )/PR -5 , dated 
the 15th July 2015 , issued in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of 
section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ), published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary 
Part 1 - A , Central Sub - Division , dated 15th July 2015 , at page 17 (hereinafter referred to as “ the 
said notification ” ), the Government of Maharashtra had excluded the whole area of the Village 
Panchayat of Akkalkuwa of Akkalkuwa Block is excluded from the Nandurbar District, with 
effect from the 15th July 2015 ; 

And whereas, by Government Notification , Urban Development Department, No . MCO .2014 / 
C . R . 177//UD - 14 , dated the 15th July 2015 issued in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), published in the Maharashtra Government 
Gazette, Extraordinary Part 1 - A , Central Sub - Division , dated the 15th July 2015 , at page 3 , under 
which the Government of Maharashtra has specified the whole area of the Village Panchayat , 
Akkalkuwa in Nandurbar District, as a transitional area , and constituted a Nagar Panchayat by 
the name of Akkalkuwa Nagar Panchayat, and the boundaries of the said Akkalkuwa Nagar 
Panchayat has been specified in Schedule “ B ” appended thereto ; 

And whereas , the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the 
Bombay High Court ; 

And whereas , it has also been brought to the notice of the State Government that the 
procedural requirements prior to the publication of the said notification have not been complied 
with ; 

And whereas, the Aurangabad Bench has vide its order dated the 4th December 2015 , passed 
in Writ Petition No. 8177 of 2015 , in view of the communication from the State Government to 
keep the said notification in abeyance , disposed of the said Writ Petition ; 

And whereas , with a view to take fresh proceedings in the matter , it is considered expedient 
to rescind the said notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub - section ( 1) of section 
256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962) and section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( 1 of 1904 ) and of all 
other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby rescinds the said 
notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


name 


overnoi 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


11 


V 


ATT 510 — 37-( 7 .3 . fq .) — 3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक ९ जानेवारी २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक झेडपीबी- २०१५ /प्र.क्र .३ / अक्कलकुवा (३) /पंरा- ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण , भाग एक - अ, मध्य उप 
विभाग, दिनांक १५ जुलै २०१५ वरील पृष्ठ क्र . १४ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा महा . तीन ) च्या 
कलम ४ चे पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( ख ) यासह भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अधिसूचना क्र . झेडपीबी-२०१५ / प्र. क्र .३ / अक्कलकुवा ( ३ )/ पंरा - ५ , 
दिनांक १५ जुलै २०१५ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात येईल .) द्वारे अक्कलकुवा, मक्राणीफळी व मिठ्याफळी या 
महसुली गावांचा समावेश असलेले अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्राचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र संविधानाच्या भाग IX च्या 
प्रयोजनार्थ दिनांक १५ जुलै २०१५ पासून गाव म्हणून बंद करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण, भाग एक - अ, मध्य उप विभाग, दिनांक १५ जुलै , २०१५ वरील पृष्ठ क्र .१ अन्वये 
प्रसिद्ध झालेली आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा महा. चाळीस ) च्या कलम ३४१ 
( अ) च्या उप कलम (१ ), ( १ अ ) आणि ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या नगरविकास विभागाच्या 
अधिसूचना क्र . एमसीओ- २०१४ / प्र. क्र . १७७ / / नवि- १४ , दिनांक १५ जुलै २०१५ द्वारे नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत असलेले 
संपूर्ण क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करून तसेच सदर अधिसूचने सोबतच्या अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अक्कलकुवा 
नगर पंचायतीची हद्द ठरवून , अक्कलकुवा नगरपंचायत या नावाने नगरपंचायत महाराष्ट्र शासनाने गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आव्हानित करण्यात आलेहोते; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस कार्यपद्धतीनुसार पूर्व प्रसिद्धी देण्यात आलेली नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात 
आलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचना आस्थगित ठेवण्यात येत असल्याबाबत न्यायालयास कळविल्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने रिट 
याचिका क्रमांक ८१७७ / २०१५ संदर्भाने दिनांक ४ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सदरची रिट याचिका निकाली काढलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, याप्रकरणी नव्याने कार्यपद्धती अवलंबावी लागणार असल्याने , उक्त अधिसूचना रद्द करणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( सन १९५९ चा महा. अधिनियम तीन ) च्या कलम ४ चे पोट -कलम ( २ ) चा खंड ( ख ) 
यासह भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) आणि महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अधिनियम ( सन १९०४ चा एक ) च्या कलम २१ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून ग्राम 
विकास व जलसंधारण विभागाची दिनांक १५ जुलै २०१५ ची उक्त अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 -Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

dated the 9th January 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT ACT. 

No . ZPB - 2015 /CR - 3 /Akkalkuwa( 3 )/ PR -5 . — Whereas by Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. ZPB - 2015 /CR - 3/ Akkalkuwa( 3 )/PR -5 , dated 
the 15th July 2015 , issued in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub -section (2 ) of 
section 4 of the Maharashtra Village Panchayat Act ( III of Mah . 1959) read with clause ( g ) of 
article 243 of the Constitution of India , published in the Maharashtra Government Gazette , 
Extraordinary Part 1 - A , Central Sub -Division , dated the 15th July 2015 , at page 15 (hereinafter 
referred to as “ the said notification ” ) the Government of Maharashtra had declared that the 
whole area of the Village Panchayat of Akkalkuwa comprising of the revenue Villages Akkalkuwa, 
Makranifali and Mithyafali ceased to be the village , for the purpose of Part IX of the Constitution , 
with effect from the 15th July 2015 ; 

And whereas , by Government Notification , Urban Development Department, No. MCO .2014 / 
C . R . 177 //UD - 14 , dated the 15th July 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification No. 1" ), 
issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . 
XL of 1965 ) , published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary Part 1 - A , Central 
Sub - Division , dated the 15th July 2015 , at page 3 , under which the Government of Maharashtra 
has specified the whole area of the Village Panchayat , Akkalkuwa in Nandurbar District , as a 
transitional area , and constituted a Nagar Panchayat by the name of Akkalkuwa Nagar 
Panchayat , and the boundaries of the said Akkalkuwa Nagar Panchayat has been specified in 
Schedule “ B ” appended thereto ; 

And whereas , the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the 
Bombay High Court ; 

And whereas, it has also been brought to the notice of the State Government that the 
procedural requirements prior to the publication of the said notification No . 1 have not been 
complied with ; 

And whereas , the Aurangabad Bench has vide its order dated the 4th December 2015 , passed 
in Writ Petition No .8177 of 2015 , in view of the communication from the State Government to 
keep the said notification in abeyance , disposed of the said Writ Petition ; 

And whereas, with a view to take fresh proceedings in the matter , it is considered expedient 
to rescind the said notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub - section ( 2 ) of section 
4 of the Maharashtra Village Panchayat Act ( III of 1959 ) read with clause (g ) of article 243 of the 
Constitution of India and section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( 1 of 1904 ) and of all 
other powers enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra hereby rescinds the said 
notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


417 10 — 37-( 4 .3 . fq .) — 337 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक ९ जानेवारी २०१७ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५/ प्र.क्र . ३/ अक्कलकुवा ( ४ )/ पंरा-५. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप 
विभाग, दिनांक १५ जुलै २०१५ वरील पृष्ठ क्र . १२ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ 
( १९६२ चा महा . पाच ) च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( ख ) चा उप खंड (दोन ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
काढण्यात आलेल्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या आदेश क्र . झेडपीबी. २०१५ / प्र. क्र . ३ / अक्कलकुवा ( ४ ) /पंरा- ५ , 
दिनांक १५ जुलै २०१५ ( यापुढे ज्याचा “ उक्त आदेश " असा उल्लेख करण्यात येत आहे.) द्वारे अक्कलकुवा निवडणूक विभागातील जिल्हा परिषद 
सदस्या, सौ . लताबाई दौलतसिंग पाडवी यांना जिल्हा परिषदेच्या सदस्य पदावरून दूर करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप विभाग, दिनांक १५ जुलै २०१५ वरील पृष्ठ क्र .१ अन्वये प्रसिद्ध 
झालेली आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. चाळीस ) च्या कलम ३४१ ( अ ) च्या 
उप कलम ( १), (१ अ) आणि ( २) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या नगरविकास विभागाच्या अधिसूचना 
क्र . एमसीओ. २०१४ / प्र. क्र .१७७/ नवि-१४ , दिनांक १५ जुलै २०१५ व्दारे ( यापुढेजिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात येईल .) नंदूरबार 
जिल्ह्यातील अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करून तसेच सदर अधिसूचने सोबतच्या अनुसूची 
“ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अक्कलकुवा नगर पंचायतीची हद्द ठरवून, अक्कलकुवा नगर पंचायत या नावाने नगर पंचायत महाराष्ट्र शासनाने 
गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभागाच्या उक्त अधिसूचनेस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आव्हानित करण्यात आले 
होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस कार्यपद्धतीनुसार पूर्व प्रसिद्धी देण्यात आलेली नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचना आस्थगित ठेवण्यात येत असल्याबाबत न्यायालयास कळविल्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने रिट 
याचिका क्रमांक ८१७७/ २०१५ संदर्भाने, दिनांक ४ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सदरची रिट याचिका निकाली काढलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, याप्रकरणी नव्याने कार्यपद्धती अवलंबावी लागणार असल्याने, उक्त अधिसूचना आणि उक्त आदेश रद्द करणे इष्ट आहे. 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. पाच) च्या कलम -२५५ च्या पोट - कलम (२ ) 
चा खंड ( ख ) चा उप खंड ( दोन ) आणि महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अधिनियम ( १९०४ चा एक ) च्या कलम -२१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे 
दिनांक १५ जुलै २०१५ चे उक्त आदेश रद्द करण्यात येत आहेत . 


- 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

dated the 9th January 2017 


ORDER 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB . 2015 /CR - 3 /Akkalkuwa ( 4 )/ PR - 5 . — Whereas by Government Order , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. ZPB . 2015 /CR - 3 /Akkalkuwa(4 )/PR -5 , dated 
the 15th July 2015 , issued in exercise of the powers conferred by sub -clause ( ii ) of clause (b ) of 
sub - section ( 2 ) of section 255 of Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 196 
(Mah . V of 1962), published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary Part I- A 
Central Sub - Division , dated the 15th July 2015 at page 13 (hereinafter referred to as “ the said 
order” ) the Government ofMaharashtra removed the Councillor of the Nandurbar Zilla Parishad 
named Smt. Latabai Daulatsingh Padavi, with effect from the 15th July 2015 and ; 

And whereas , by Government Notification , Urban Development Department, No. MCO . 2014 / 
C . R . 177 /UD - 14 , dated the 15th July 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) , 
issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . 
XL of 1965 ), published in the Maharashtra Government Gazette, Extraordinary Part 1 - A , Central 
Sub -Division , dated the 15th July 2015 , at page 3 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) 
under which the Government ofMaharashtra has specified the whole area of the Village Panchayat, 
Akkalkuwa in Nandurbar District, as a transitional area, and constituted a Nagar Panchayat by 
the name of Akkalkuwa Nagar Panchayat , and the boundaries of the said Akkalkuwa Nagar 
Panchayat has been specified in Schedule “ B ” appended thereto ; 


And whereas, the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the 
Bombay High Court ; 

And whereas, it has also been brought to the notice of the State Government that the 
procedural requirements prior to the publication of the said notification have not been complied 
with ; 

And whereas, the Aurangabad Bench has vide its order dated the 4th December 2015 , passed 
in Writ Petition No. 8177 of 2015 , in view of the communication from the State Government to 
keep the said notification in abeyance , disposed of the said Writ Petition ; 


ex 


wers 


And whereas , with a view to take fresh proceedings in the matter , it is considered expedient 
to rescind the said order . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -clause ( ii ) of clause (b ) of sub 
section (2 ) of section 255 of Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962) and section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( 1 of 1904 ) and of all 
other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby rescinds the said 
order. 


vers 


ver. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी ९, २०१७/ पौष १९, शके १९३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक ९ जानेवारी २०१७ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१. 

____ क्रमांक झेडपीबी. २०१५/ प्र.क्र . ३/ अक्कलकुवा ( ५ )/पंरा -५. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप 
विभाग, दिनांक १५ जुलै २०१५ वरील पृष्ठ क्र . १० अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ 
(१९६२ चा महा. पाच) च्या कलम -२५७ च्या पोट कलम ( दोन ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या ग्रामविकास 
व जलसंधारण विभागाच्या आदेश क्र . झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . ३/ अक्कलकुवा ( ५) /पंरा- ५, दिनांक १५ जुलै २०१५ ( यापुढे ज्याचा “ उक्त आदेश " 
असा उल्लेख करण्यात येत आहे.) द्वारे अक्कलकुवा पंचायत समिती सदस्य श्री . इंद्रपाल शंकरसिंह राणा व श्री.मुसा. अ. मजीद मक्राणी यांना 
अक्कलकुवा पंचायत समितीच्या सदस्य पदावरून दूर करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, मध्य उप विभाग, दिनांक १५ जुलै२०१५ वरील पृष्ठ क्र .१ अन्वये प्रसिद्ध 
झालेली आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. चाळीस ) च्या कलम ३४१ ( अ) च्या 
उप कलम ( १), (१ अ ) आणि ( २) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार काढण्यात आलेल्या नगरविकास विभागाच्या अधिसूचना 
क्र . एमसीओ. २०१४ / प्र.क्र .१७७/ नवि -१४, दिनांक १५ जुलै २०१५ द्वारे ( यापुढेजिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात येईल.) नंदूरबार 
जिल्ह्यातील अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत असलेले संपूर्ण क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करून तसेच सदर अधिसूचने सोबतच्या अनुसूची 
“ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अक्कलकुवा नगर पंचायतीची हद्द ठरवून , अक्कलकुवा नगर पंचायत या नावाने नगर पंचायत महाराष्ट्र शासनाने 
गठित केली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभागाच्या उक्त अधिसूचनेस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर आव्हानित करण्यात आले 


होते; 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस कार्यपद्धतीनुसार पूर्व प्रसिद्धी देण्यात आलेली नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली 
आहे; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचना आस्थगित ठेवण्यात येत असल्याबाबत न्यायालयास कळविल्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने रिट 
याचिका क्रमांक ८१७७/ २०१५ संदर्भाने , दिनांक ४ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सदरची रिट याचिका निकाली काढलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, याप्रकरणी नव्याने कार्यपद्धती अवलंबावी लागणार असल्याने, उक्त अधिसूचना आणि उक्त आदेश रद्द करणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. पाच) च्या कलम-२५७ च्या पोट 
कलम ( दोन ) आणि महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अधिनियम ( सन १९०४ चा एक ) च्या कलम- २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचेदिनांक १५ जुलै २०१५ चे 
उक्त आदेश रद्द करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९, शके १९३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, 

dated the 9th January 2017 


ORDER 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 

No. ZPB . 2015 /CR - 3 /Akkalkuwa (5 )/PR - 5 . — Whereas by Government order , Rural Development 
and Water Conservation Department, No. ZPB . 2015 /CR - 3 /Akkalkuwa(5 )/ PR - 5 , dated the 15th 
July 2015 , issued in exercise of the powers conferred by clause ( ii) of section 257 of Maharashtra 
ZillaParishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), published in the Maharashtra 
Government Gazette , Extraordinary Part 1 - A - Central Sub - Division , dated the 15th July 2015 at 
page 11 (hereinafter referred to as “ the said order " ) the Government of Maharashtra removed 
the members of the Akkalkuwa Panchayat Samiti named Shri Indrapal Shankarsingh Rana and 
Shri Musa . A . Majid .Makrani, with effect from the 15th July 2015 and ; 

And whereas , by Government Notification , Urban Development Department, No. MCO . 2014 / 
C . R . 177/UD - 14 , dated the 15th July 2015 , issued in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), published in the Maharashtra Government 
Gazette , Extraordinary Part 1- A , Central Sub -Division , dated the 15th July 2015 , at page 3 
(hereinafter referred to as “ the said notification ”) under which the Government of Maharashtra 
has specified the whole area of the Village Panchayat , Akkalkuwa in Nandurbar District, as a 
transitional area , and constituted a Nagar Panchayat by the name of AkkalkuwaNagar Panchayat, 
and the boundaries of the said Akkalkuwa Nagar Panchayat has been specified in Schedule “ B ” 
appended thereto ; 

And whereas, the said notification was challenged before the Aurangabad Bench of the 
Bombay High Court; 

And whereas , it has also been brought to the notice of the State Government that the 
procedural requirements prior to the publication of the said notification have not been complied 
with ; 


ngabad Bench has vide its order dated the 4th December 2015 , passed 
in Writ Petition No .8177 of 2015 , in view of the communication from the State Government to 
keep the said notification in abeyance , disposed of the said Writ Petition ; 

And whereas, with a view to take fresh proceedings in the matter , it is considered expedient 
to rescind the said order . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of section 257 of Maharashtra 
Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962) and section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act ( 1 of 1904 ) and of all other powers enabling it in that behalf, theGovernment 
of Maharashtra hereby rescinds the said order . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


